महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यामध्ये 
अंशत: बदल करण्याबाबतचे पुरक आदेशा 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- १. शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा .क्र बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२, 
दिनांक २८.०५.२०१९. 

२. शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा .क्र बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०८.२०१९. 


शासन पूरक आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१९ 
रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक २८.०५.२०१९ 
रोजीच्या आदेशान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशानुसार बदली करण्यात आलेल्या 
काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेमध्ये बदळ करण्याबाबत विनंती केली होती. त्यांची विनंती 
विचारात घेऊन, सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने दिनांक १३.०८.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये Yo 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेमध्ये अंशात: बदल करण्याचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


२. उक्त अधिकाऱ्यांपैकी जे अधिकारी, दिनांक २८.०५.२०१९ रोजीच्या आदेशानुसार 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले असतील, त्यांना दिनांक १३.०८.२०१९ रोजीचे आदेशा लागू होणार 
नाहीत. 
३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१७२३०७७८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Santosh 
Basaveshwar 
Mamadapure 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.३६/प्रशा-२ 


३. सर्व शिक्षण संचालक. 

४. सर्व विभागीय अध्यक्ष, म.रा.मा व उ.मा. शि.मंडळ. 

५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण ard fears कार्य अधिकारी. 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3. निवडनस्ती, प्रजञा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


